तहसिलदार, दर्यापूर जिल्हा अमरावती, यांना 
त्यांच्या जुन्या निर्लेखित वाहनाच्या बदली नवीन 
वाहन खरेदी करण्यास मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२२/प्र.क्र.८५/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२२. 
संदर्भ:- 
१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र. जेपीएस-२०१४/प्र.क्र.८/ई-८, दि.१०/०१/२०१७. 
२) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.वाहन-२०१७/प्र.क्र.४१/१७/विनियम, दि.२८/०७/२०२०. 
3) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/लेखा विभाग/अका-२/कावि-१८०/२०२१ 
दिनांक २७/१०/२०२१,दिनांक ३१/०५/२०२२ व दिनांक १८/०७/२०२२. 


प्रस्तावना:- 

अमरावती महसूल विभागातील लेखाशिर्ष “२०५३- जिल्हा प्रशासन” या खाली वेतन आहरित करणाऱ्या 
९८ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहनांची अनुज्ञेयता संदर्भाधीन क्र. ०१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन क्र.०३ अन्वये तहसिलदार, दर्यापूर 
यांचेकरीता निर्लेंखित केलेल्या वाहनांच्या बदली नवीन वाहन खरेदीस मंजूरी देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास 
सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

अमरावती महसूली विभागातील तहसिलदार, दर्यापूर यांना त्यांच्या पूर्वीच्या जुन्या निर्लेखित वाहन 
क्रमांक एमएच-२७-एए-०११३ (सुमो) यांच्या बदळी नवीन वाहन खरेदी करण्यास व तदप्रित्यर्थ येणाऱ्या रुपये 
८.०० लाख (अक्षरी रुपये आठ लाख फक्त) च्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी देण्यात 
येत आहे- 


१. निधी उपलब्धतेनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.-वाहन-२०१७/ प्र.क्र.४१/१७/ विनियम, 
दिनांक २८/०७/२०२० च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीच्या अनुषंगाने तहसिदार, दर्यापूर यांना 
रुपये ८.०० लाखाच्या कमाल मर्यादेत (वाहनाची किंमत + वस्तू व सेवा कर + टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 
चार्जेस + मूल्यवर्धित कर + सहाय्यभूत साहित्य (Accessories) इत्यादी अंतर्भूत करुन) वाहन 
खरेदी करण्यात यावी. 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४,  दि.०१/१२/२०१६ व क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार वाहन खरेदी Gem Portal वरुन विहित 
पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावी. 

३. वाहन क्र. एमएच-२७-एए-०११३(सुमो) या निर्लेखित वाहनाच्या बदली यापूर्वी नवीन वाहन खरेदी 
करण्यात आले नाही, या अटीच्या अधिन राहून नवीन वाहन खरेदीस शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

४. नवीन वाहन खरेदीनंतर जुन्या वाहनांची नोंद महावाहन वरून नष्ट करून नवीन वाहनांची नोंद 
त्या ठिकाणी करण्यात यावी. 


२. सदर प्रस्तावातील खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र. सी-१, २०५३- जिल्हा प्रशासन (००) ०९३, जिल्हा 
आस्थापना (०१) सर्वसाधारण आस्थापना (०१)(०४) आयुक्‍त, अमरावती (२०५३ ००८२) १३ - कार्यालयीन खर्च” 
अंतर्गत सन २०२२-२३ या आथिक वर्षाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन-२०२२/प्र.क्र.८५/ई-८ 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६०/२०२२/व्यय-९, दि.२७/०७/२०२२ 
व अनौपचारीक संदर्भ क्र.२८५/२०२२/विनियम,दि.१०/०८/२०२२ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या संमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९१३१६४१३११७१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dr.SHWETA 1. eas 


SAWDEKAR BAIG य 
(डॉ. श्वेता सावदेकर-बेग) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त,अमरावती. 
२. जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) -२, महाराष्ट्र, नागपूर . 
४. तहसिलदार, दर्यापूर. 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती. 
६. सह सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. निवड नस्ती, (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


